व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत विविध 
कार्यालये/झाळा/केंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ : 9) सह संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
२०१९/मुदतवाढ/११९२, दिनांक ०३/०९/२०१९. 
२) सह संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
२०१९/मुदतवाढ/११९९, दिनांक ०३/०९/२०१९ 
3) सह संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
२०१९/मुदतवाढ/१२००, दिनांक ०३/०९/२०१९ 
४) सह संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
२०१९/मुदतवाढ/१२०२, दिनांक ०३/०९/२०१९ 
५) सह संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/ 
२०१९/मुदतवाढ/१२२५, दिनांक ११/०९/२०१९ 
६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०१०/प्र.क्र.१२४/०९/व्यशि-४ 
दिनांक ३०/०४/२०११. 
७)वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ११/०९/२०१९ 


प्रस्तावना : 

पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थी जागांचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी 
राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या व विद्यमान शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्रामधीळ 
वाढीव तुकडयांकरिता मंजूर करण्यात आलेली १३२ पदे व शासकीय तांत्रिक विद्यालय ,मुलूंड 
येथील श्रेणीवाढ करण्यात sass १ पद अज्ञा एकुण योजनांतर्गत १३३ अस्थायी पदांना, 
ब) २२०३-तंत्र शिक्षण भाग-२ या मुख्य लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर पदांपैकी ७९८ योजनेतर अस्थायी 
पदांना, क) शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, घोडेगांव व सदोबा सावळी करीता २६ अस्थायी 
पदांना, ड) नाशिक विकास कार्यक्रम २००९अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या १३ शासकीय तंत्र 
माध्यमिक झाळा / केंद्राकरिता दिनांक ३०/०४/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या ५२ अस्थायी पदांपैकी आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी उपयोजनांतर्गत ७ शासकीय तंत्र 
माध्यमिक झाळा /केंद्राकरिता २८ अस्थायी पदे आणि सर्वसाधारण क्षेत्रात कार्यरत बिगर आदिवासी 
(सर्वसाधारण) योजनांतर्गत सुरु केलेल्या ६ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्र यामधील २४ पदे 
या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ पासून दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
मंजूरी देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


शासन निर्णय : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालयाअंतर्गत विविध कार्यालये/शाळा/केंद्रामध्ये कार्यरत 
असलेल्या अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्याप्रपत्र अ,ब,क,ड व ई )दिनांक ०१/१०/२०१९ पासून 
दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ पुढील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


(१) ज्या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी 
त्याचा विनियोग करण्यात यावा. 


(२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Raq 
नाही, याची खात्री करुन घेण्यात यावी. 


(३) सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास, तसेच सुधारीत आढाव्यास (नव्याने निर्माण 
केळेली पदे आकृतीबंधात समाविष्ट करुन) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


२. सदर पदांकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व याबाबत 
होणारा खर्च सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


अ) मागणी क्रमांक झेड ए-२,२२०३-तंत्र शिक्षण,००३ प्रशिक्षण, (०१) शासकीय तंत्र 
माध्यमिक शाळा,(०१)(०५) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत विविध 
योजनांसाठी पद निर्माण करणे, राज्य योजनांतर्गत योजना (२२०३ ३५१३ ) ०१ वेतन. 

ब) १ मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३-तंत्र शिक्षण ००१- संचालन व प्रशासन ,(०१)संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,(०१)(०१) ,संचाळलक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,दत्तमत्त 
(2203 33199). 

2) मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३-तंत्र शिक्षण,१०३-तंत्र शाळा (09) शासकीय तंत्र माध्यमिक 
शाळा (योजनेत्तर), (०१)(०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, दत्तमत (२२०३ ३३९१) 

३) मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३- तंत्र शिक्षण,१०३-तंत्र शाळा,(०२) शासकीय औद्योगिक 
संस्था,(०२)॥(०१) शासकीय औद्योगिक शाळा,दत्तमत (2203 3334) 

४) मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३- तंत्र शिक्षण, १०८-परिक्षा,(०१) व्यवसाय परीक्षा मंडळ, 
(09)(09) व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ, SAAT (२२०३ ३३५३) 

क) मागणी क्रमांक झेड ए-२, २२०३, तंत्र शिक्षण, ००३ प्रशिक्षण, (०१) शासकीय तंत्र 
माध्यमिक शाळा, (०१)(०५) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनाळयातंर्गत विविध 
योजनांसाठी पद निर्मिती, (२२०३ ३५१३) ०१, वेतन. 


ड) मागणी क्र. टी-५, २२०३ तंत्र शिक्षण जनजाती क्षेत्र उपयोजना,पंचवार्षीक योजनांतर्गत 
योजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०१)(०२) माध्यमिक झालांत परिक्षा पूर्व तांत्रिक शिक्षणाचा विकास (जिल्हा) (२२०३ 
०७३९) (०१) वेतन. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ. पु.क., दिनांक ११/०९/२०१९, अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९१००४११३२५०५७०३ नुसार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने. 
Santosh Vithal 1111100000 नन 


2.5.4.20=ca5751 ffedbb005fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f 
744e251360f7920a, 
seri 


Number=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d5 


Rokade ese ten ro i as 
(संतोष fa. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१ 
२) सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचाळनायामार्फत) 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 


o~ 


६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७ सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालये (संचालनायांमार्फत) 
८) मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालये / प्राचार्य, 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ( सर्व संचालनालयांमार्फत) 
९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई ( संचालनालयांमार्फत) 
qo) उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(संचालनालयामार्फत) 
११) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागर कार्यालय (संचालनालयामार्फत) 
१२) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


१४) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्यशि-१, व्यशि-२, व्यशि-३, ) 
१५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४, दिनांक - ०४/१०/२०१९ रोजीच्या शासन 


पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थी जागांचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यात 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या व विद्यमान शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा ,केंद्रामधील वाढीव 
तुकडयांकरिता मंजूर करण्यात आलेली १३२ पदे व शासकीय तांत्रिक विद्यालय ,मुलूंड येथील 


निर्णयासोबतचे प्रपत्र अ 


श्रेणीवाढ करण्यात आलेले १ पद MAM एकुण योजनांतर्गत १३३ अस्थायी पदे 


अ.क्र पदनांम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी । पदांची संख्या 
वेतनबॅड ग्रेड वेतन 

१) | मुख्याध्यापक (गट-आ) ९३००-३४८०० ५४०० 1. | 

२) | मुख्याध्यापक (गट-ब) ९३००-३४८०० ४८०० ८ 

३) | सहायक अधिव्याख्याता ९३००-३४८०० ४३०० ३७ 

४) । निदेशक (पूर्व व्यावसायिक | ५२००-२०२०० २८०० ७१ 
अभ्यासक्रम) 

५) | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ८ 

६) | भांडार लिपिक ५२००-२०२०० १९०० शरि 
एकुण १३३ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४,दिनांक ०४/१०/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतचे प्रपत्र ब 
२२०३ - तंत्र शिक्षण भाग-२ या मुख्य लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर पदांपैकी खालील ७९८ योजनेतर 
अस्थायी पदे 


अ.क्र. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
पदांची 
संख्या 
वेतनबंड ग्रेड वेतन 
गट-अ 
१) सह संचालक १५६००-३९१०० (9६०० २ 
2) उपसंचालक, व्य. शि. व प्र. १५६००-३९१०० ६९०० किं 
3) सहायक संचालक (तांत्रिक) १५६००-३९१०० ६६०० ९ 
छो सहायक विधी अधिकारी १५६००-३९१०० ६६०० शि 
५) | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण १५६००-३९१०० ६६०० 9 
अधिकारी 
२० 
गट अ-(क) 
&) परीक्षा नियंत्रक १५६००-३९१०० ५४०० हि 
७) निरीक्षक १५६००-३९१०० ५४०० ९ 
८) मुख्याध्यापक १५६००-३९१०० ५४०० (9 
९) उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण ९३००-३४८०० ५००० ४ 
अधिकारी 
२१ 
गट-ब 
EP | o  । सहायक संचालक (अतत्रिक) ९३००-३४८०० ४४०० ८ 
a q ।लेखाकारी 2300-38200 ४४०० 3 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


१२ | विधी अधिक्षक ९३००-३४८०० ४४०० ६ 
१३ | मुख्याध्यापक ९३००-३४८०० ४८०० १७ 
१४ । अभियांत्रिको अधिक्षक ९३००-३४८०० ४८०० [ 
34 
गट-क (शिक्षकीय पदे) 
१५  । पूर्णवेळ शिक्षक (द्विलक्षी) ९३००-३४८०० ४६०० २३ 
१६ । पूर्णवेळ निदेशक (द्विलक्षी) ९३००-३४८०० ४२०० ४३ 
१७ । अधिव्याख्याता (द्विलक्षी) ९३००-३४८०० ४४०० ५ 
१८ | पूर्णवेळ शिक्षक (किमान कौशल्य) । ९३००-३४८०० ४६०० ३० 
१९ । पूर्णवेळ निदेशक (किमान plated) | ९३००-३४८०० ४२०० 34 
२० | अधिव्याख्याता (किमान HITE) | ९३००-३४८०० ४४०० . १ 
२१ सहायक अभियांत्रिकी अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० ३२ 
२२ | सहायक अधिव्याख्याता ९३००-३४८०० ४२०० १३ 
२३ । निदेशक पूर्व व्यावसायिक 4200-20200 २८०० 48 
अभ्यासक्रम) 
२४ | संगणक निदेशक ५२००-२०२०० २८०० 3 
24 | निदेशक (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) ५२००-२०२०० २८०० २ 
२५७ 
गट-क (शिक्षकेतर पदे) 
२६ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९३००-३४८०० ४४०० a 
२७ ।कार्यालय अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० षि 
२८ । कॉम्प्युटर प्रोग्रमर ९३००-३४८०० ४४०० २ 
२९ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० ४३०० g 
30) | संशोधन सहायक ९३००-३४८०० ४३०० 4 
३१ । सहायक लेखाधिकारी/मुख्य लेखापाल | 9300-3800 ४३०० > 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


३२ । कॉम्प्युटर ऑपरेटर ९३००-३४८०० ४२०० | 
33 मुख्य लिपीक ९३००-३४८०० ४२०० १८ 
३४ | लेखा परिक्षक ९३००-३४८०० ४२०० & 
३५  । ग्रंथपाल ५२००-२०२०० २८०० २ 
३६ भांडारपाल ५२००-२०२०० २८०० a 
30 = | सांख्यिकी सहायक 4200-20200 २८०० 9 
३८ लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० २४०० | 
३९ । वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० 80 
vo | कनिष्ठ लिपीक 4200-20200 १९०० ५६ 
४१ । वाहन चालक ५२००-२०२०० १९०० ७ 
४२ | भांडारलिपीक ५२००-२०२०० १९०० १६ 
१९० 
गट-ड 
४३ | ळोहमुद्रणचालक ४४४०-७४४० १६०० बित 
४४ | नाईक ४४४०-७४४० १६०० ष्व्िं 
४५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० 923 
४६ | पहारेकरी २५५०-३२०० १३०० ४५ 
४७ ।सफाईगार २५५०-३२०० १३०० २७ 
१९७ 
ठोक वेतन/ठेका पध्दती 
४८ | पहारेकरी ठेका पध्दती ७५ 
४९ | PHS ठेका पध्दती ३ 
७८ 
एकुण ७९८ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४, दिनांक ०४/१०/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतचे प्रपत्र क 


शासकीय तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, सदोबा सावळी, arent, जि. यवतमाळ आणि शासकीय 
तांत्रिक विद्यालय/केंद्र, घोडेगांव, ता.आंबेगाव, जि .पुणे या दोन संस्थेतील २६ अस्थायी पदे 


अ. पदनाम ६ व्या वेतन | शासकीय । शासकीय | मंजूर 
क्र. आयोगानुसार वेतनश्रेणी | तांत्रिक तांत्रिक पदांचा 
विद्यालय विद्यालय/ । तपशील 
/केंद्र, सदोबा | केंद्र, 
सावळी, घोडेगांव,ता 
ता.आर्णि, जि. | .आंबेगाव, 
यवतमाळ  ।जि.पुणे 
वेतनबड ग्रेड 
वेतन 
kal मुख्याध्यापक (वर्ग-२) | 8300-38200 | ४८०० a Ls || 2 
2 | सहाय्यक 9300-38200 | ४३०० Zz | 2 
अधिव्याख्याता 
३ | निदेशक (पूर्व ५२००-२०२०० | २८०० २ २ ४ 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रम) 
४ | कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० । १९०० शो Le 2 
५ | भांडारपाल ५२००-२०२०० | १९०० Ls [=] २ 
६ | चतुर्थश्रेणी कमर्चारी | ४४४०-७४४० | १३०० 3 3 ६ 
७ | पहारेकरी २५५०-३२०० | १३०० 3 3 ६ 
८ | सफाईगार २५५०-३२०० | १३०० __ ai २ 
एकूण १३ १३ २६ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०१९/प्र.क्र.१२/व्यशि-४,दिनांक ०४/१०/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतचे प्रपत्र ड 


नाशिक विकास कार्यक्रम २००९अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या १३ WAH तंत्र माध्यमिक शाळा 

'केंद्राकरिता दिनांक ३०/०४/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या ५२ अस्थायी 
पदांपैकी आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी उपयोजनांतर्गत ७ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा 
केंद्राकरीता २८ अस्थायी पदे आणि सर्वसाधारण क्षेत्रात कार्यरत बिगर आदिवासी (सर्वसाधारण) 
योजनांतर्गत सुरु केलेल्या ६ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्र यामधील २४ अस्थायी पदे 


अ.क्र पदनाम ६ व्या वेतन योगानसाः आदिवासी । सर्वसाधारण 
वेतनश्रेणी क्षेत्र क्षेत्र 
वेतनबॅड ग्रेड वेतन | पदांची संख्या| पदांची संख्य 
१) मुख्याध्यापक (गट ब) २९२३००-३४८०० ४८०० 9 ६ 
र) सहाय्यक ९३००-३४८०० 8300 (9 ६ 
अधिव्याख्याता 
3) निदेशक ५२००-२०२०० २८०० १४ १२ 
एकूण २८ २४ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


